आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
शाळेय पोषण आहार या केंद्र पुरस्कृत 
योजनचे निधी वितरण. 

केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (२२०२ आय ५३२) व 
राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (२२०२ आय ५४१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ०४/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा :- 


१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४ / अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) वि. वि, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 
३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No. 8-9/2092-Desk (MDM), दि. 04.92.2098. 
४ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, नस्ती क्र. शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१४६/एसडी-३. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना 
विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी 
वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत 
योजनांच्या ३३ टक्के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. शाळेय पोषण आहार या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या वित्तिय वर्षासाठी आदिवासी घटकाकरीता केंद्र शासनाने 
वाचा क्र.३ येथील आदेशान्वये मंजूर केल्यानुसार स्वयंपाकगृह साहित्याकरीता रु. ८८५.०७ लाख केंद्र 
हिस्सा व त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु.५९०.०५ लाख एवढी तरतूद वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.४ 
अन्वये शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधून निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५ याखाली मुख्य लेखाशीर्ष २२०२- सर्वसाधारण 
शिक्षण यामधील शालेय पोषण आहार कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनेतंर्गत स्वयंपाकगृह साहित्य 
घटकाकरिता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून प्राप्त केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिस्सा 
याकरिता वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२०-२१ आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधुन 
पुढीलप्रमाणे रकाना-४ मध्ये नमूद केल्यानुसार १० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


(रु. लाखात) 
अ. योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित तरतूद सदर शा. नि. अन्वये वितरीत करण्यात 
क्र. येत असलेली तरतुद 
ea 2 3 a en 
१ | शालेय पोषण आहार (केद्र हिस्सा) 2202 १२६६९.३९ ८८५.०७ 
आय 432 ३१ - सहायक अनुदाने 
२ | शालेय पोषण आहार (राज्य हिस्सा) २२०२ ५०००.०० ५००.०० 
आय ५४१ ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
एकुण १७६६९.३९ १३८५.०७ 


४. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१३८५.०७ लाख निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य 
सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 
प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपूस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात Hoa खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि 
आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.५०९/व्यय-१४ दि.०८.१०.२०२० अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२०१७४६५८८७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


फे Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 

Rav | Nn d fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Tribal Development Department, 
1 postalCode=400032, st=Maharashtra, 

D | g a m ba | ro 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c48 
97737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
cn=Ravindra Digambarro Aute 

A ute Date: 2020.10.29 12:18:04 +05'30' 

(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती/ठाणे. 

७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१०.वित्त विभाग (अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


